वरिष्ठ वास्तुझास्त्रज्ञ या संवर्गातून उप 
मुख्य वास्तुरत्रज्ञ या संवर्गात पदोन्नती 
व पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२३२३/प्र.क्र.२४०/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: -9§ मार्च, २०२४. 


शासन Beat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वास्तुझासत्र उपविभागातील वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना दि.०१.०८.२०१४ च्या अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, उप मुख्य 
वास्तुशास्त्रज्ञ या पदावर (सुधारित वेतन मेंट्रीक्स एस-२५ : रु.७८,८००-२,०९,२००) (असुधारित वेतन 
संरचना पी.बी.-३ : रू.१५,६००-३९,१०० + TS वेतन रु.७,६००) या वेतनसंरचनेत सन २०२३-२४ च्या 
निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून, 
पदोन्नतीउपरांत उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-४ मध्ये 


aalfasedl पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. ज्येष्ठता क्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्र. ।व दिनांक 

"वै. !| २ ३ [11४ 

१ & श्री. सतीश रामचंद्र पाटील उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२२.०२.२०२३ (रिक्‍त पदी) 

२ 9 श्रीमती अंजली रविंद्र माटोडकर । उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२२.०२.२०२३ (रिक्‍त पदी) 


२. वरील नमूद वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या 
अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे :- 
सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 


निर्णयास अधीन राहून तसेच Re fide स्टँप नं.१०८७६/२०२१ व रिट fica स्टँप 


शासन Sea क्रमांकः पदोन्न-२३२३/प्र.क्र.२४०/ सेवा-१ 
नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या 


निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 
i. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना 
नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 

३. वरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आळेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता 
रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी वरील पदोन्नती अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नवीन नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून तात्काळ Taya करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी 
हजर होण्यास सांगावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी 
कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 

५. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कमीत-कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व 
आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठसेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याने पदोन्नती आदेश 
निघाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. सदर 
अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत 
रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. संबंधित 
अधिकारी आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत अथवा पूर्व मान्यतेने रुजू होण्यासाठी 
मंजूर केलेल्या वाढीव कालावधीत रुजू न झाल्यास, त्यांना पदोन्नतीत स्वारस्य नाही, असे समजून संबंधित 
अधिकाऱ्याचे पदोन्नतीचे आदेशा आपोआप रद्द झाले, असे समजण्यात येईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी 
लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते 


शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२३२३/प्र.क्र.२४०/ सेवा-१ 
६. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते कौ, सदर अधिकारी विहीत कालावधीत रुजू न 


झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे शक्य होईल. HATA. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार त्यांचा रजा 
अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 

७. संबंधितांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात यावी. 

८. संबंधितांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच संचालक, 
माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, SICH सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 


र्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१६१४०१०३४४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAY रया PUNE WORST, 
VASANTRAO KHARKE : 08 
(द. व. GIRS) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


)0032, st=Maharashtra, 
AEFSSAD6F77A3A40CCCC3E9DDOFS50E344AB83A754542299875CF 
६088! DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 

14:10:09 +05'30' 


प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
४. FT ARTS, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /कोकण/ पुणे / नाशिक / छत्रपती संभाजीनगर 
/ नांदेड / अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई. 
६. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे. 
७. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 
८ 
र 


श्री. सतीश रा. पाटील, वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, पुणे. 


. श्रीमती अंजली रविंद्र माटोडकर, वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई (युनिट-२). 
१०. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-२३२३/प्र.क्र.२४०/ सेवा-१ 
ag. Ree aT, FT 
१५. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१७. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१८. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. कार्यासन आस्था-१, आस्था- ३, सेवा-६, संगणक कक्ष, रोख शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


